तिर्थकर एज्युकेशन सोसायटी, ता.मिरज, जि.सांगली 
संचलित महावीर स्टेट अँर्केडमी, सागंली शाळेचे वटवृक्ष 
स्वामी एज्युकेशन सोसायटी, विश्रामबाग, जि.सांगली या 
संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः IRE ३०१९/प्र.क्र.३४३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 

संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.माध्य-१/व्यव.हस्तां.परवानगी/ 
कोवि/१७/३०७६८-७०, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

तिर्थकर एज्युकेडहान सोसायटी, ता.मिरज, जि.सांगली संचलित महावीर स्टेट अँर्केडमी, सांगली या 
इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, वटवृक्ष स्वामी एज्युकेडान सोसायटी, विश्रामबाग, 
सांगली या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर Wood, वटवृक्ष स्वामी एज्युकेशन सोसायटी, विश्रामबाग, सांगळी या संस्थेकडे हस्तांतर 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(9) तिर्थकर एज्युकेशन सोसायटी, ता.मिरज, जि.सांगळी संस्थेच्या सन २००६ च्या कार्यकारीणीत बदल झाला 
नसल्याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/-च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले डापथपत्र सादर करणे 
आव्यक राहील. 
(२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/-च्या स्टँम्प पेपरवर नोटरी 
केलेले WIAA UX करणे आवश्यक राहील. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(४ सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(4) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित शाळा असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(६) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(७ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(८) सदर व्यवस्थापन Fao, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः WISTS ३०१८/प्र.क्र.३४३/एसएम-१ 
(९) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र.(१ ची पुर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी 
सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२२१६३००८६०२१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4 1 Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
ravin वे] araM ००-७८ ent Of Maha 

Edu postalCode: t=Maharashtra, 

2,5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4fafces6 


Mundhe oe 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सांगली 

अध्यक्ष/ सचिव, तिर्थकर एज्युकेशन सोसायटी, ता.मिरज, जि.सांगली 
अध्यक्ष/ सचिव, स्वामी एज्युकेडान सोसायटी, विश्रामबाग, सांगली 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


